महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 56-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी यांना सेवांतर्गत 
सी.पी.एस. व नीट अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
झाल्यानंतर सुधारित पदस्थापना देणेबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस- २०२२/प्र.क्र.२३९/सेवा-३ 
qo वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २० एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- १. सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मवैआसे 

/२ अ/टे-३/ सीपीएस पीजी सु पदस्था/११३७/२२, दि.२०.०५.२०२२. 

२. सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/मवैआसे 
/२ अ/टे-३/ सीपीएस पीजी सु पदस्था/१५८३/२२, दि.२८.०७.२०२२. 

३. सहसंचालक (अ. व TY), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/मवैआसे 
/२ अ/टे-३/ पीजी सुधारीतपदस्था/२२३२/२२, दि.२०.१०.२०२२. 

४. सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/मवैआसे 
/२ अ/टे-३/ पीजी सुधारीतपदस्था/डॉ. कदम/३०९९/२२, दि.२०.१२.२०२२. 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सी.पी.एस. व नीट पीजी मध्ये उत्तीर्ण वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत सहसंचालक (अ. व प्र.), 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा येथे नमूद क्र.१ ते ४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व 
प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून उपरोक्‍त नमूद प्रस्तावातील सीपीएस पदव्युत्तर 
पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना wits प्रपत्र-“अ” मध्ये, NEET 
पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-““ब” मध्ये तसेच, 
दि.१३.०४.२०२२ व दि.०४.०५.२०२२ रोजीच्या शासन आदेशान्वये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतर देण्यात 
आलेल्या काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत तांत्रिक कारणास्तव अंशत: बदल करुन प्रपत्र- 
“क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


प्रपत्र - अ 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
दिड डा. सचिन तुलशीराम वाघमारे DOMS जिल्हा रुग्णालय, परभणी. 
२ डॉ. राजेंद्र कृष्णराव कुलकर्णी DOMS जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर . 
३ | डा. सतिशकुमार आ. बोदडे DOMS जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
४ | डॉ. ईश्वर गंगाधर वाघमारे DGO ग्रामीण रुग्णालय फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद. 
षु डॉ. नितीन संतोषराव जाधव DGO ग्रामीण रुग्णालय सिदखेड राजा, 
जि. बुलढाणा 
६ | डॉ. आरशिया नौशिन अजिज हुसेन DGO स्री रुग्णालय, परभणी. 
७ | डॉ. अनिल ape राठोड DGO Sl रुग्णालय, वसमत जि. हिगोली . 
डा. दत्तात्रय पुरुषोत्तम पाटील DGO ग्रामीण रुग्णालय नातेपुते, जि. 
सोलापूर. 
९ डॉ. राजेंद्र चितामण बोरसे DCH ग्रामीण रुग्णालय बाऱ्हे , जि. नाशिक. 
| 9° | ० | डॉ. नरेद्र शोषराव नाऊलकर DCH जिल्हा रुग्णालय, भंडारा. 
| 99 | q | डॉ. हर्षल दिनकरमाने DA ग्रामीण रुग्णालय विटा, जि. सांगली 
१२ | डॉ. चेतन अशोकराव गणगने DMRE सामान्य रुग्णालय, अमरावती. 
१३ | डॉ. नितीन भीमराव जगधाने TDD उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ, जि. 
ठाणे 
१४ । डा. युवराज अरविद डाढाळे DGO ग्रामीण रुग्णालय, अर्धापूर, जि. नांदेड. 
१५ । डॉ. विश्वनाथ केरबा दासरे DGO ग्रामीण रुग्णालय वाडा, पालघर येथे 
अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱी 
यांचे जागी 
१६ | SI. Pedal रामभाऊ जाधव DGO ग्रामीण रुग्णालय, बोधेगांव जि. 
अहमदनगर 
१७ । डा. सुनंदा श्रीराम Har DGO ग्रामीण रुग्णालय भोकरदन, जि. 
जालना 
१८ । डॉ. प्रशांत बाबुराव साहारे DGO डागा स्री रुग्णालय, नागपूर 
१९ | डॉ. शिखरे चेतन अलीस लखान DGO ग्रामीण रुग्णालय आजरा जि. 
जनगोंडा कोल्हापूर येथे अनधिकृत गैरहजर 
वैद्यकीय अधिकारी यांचे जागी 
२० | डा. संजयबाबुठाकरे DGO उपजिल्हा रुग्णालय, धारणी, जि. 


अमरावती 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 

२१ | ST. विशाल औओंकारदास वाघमारे DGO डागा Al रुग्णालय, नागपूर 

२२ | डॉ. सुरजकुमार बबन वाकोडे DGO उपजिल्हा रुग्णालय, गोकुंदा, 
जि. नांदेड 

२३ | डा. कुलदिप प्रभाकर अंभोरे DCH स्री रुग्णालय, वसमत, जि. हिंगोली. 

२४ । डा. कांचन प्रमोद बाडेवाले DCH उपजिल्हा रुग्णालय, भोर जि. पुणे 

२५ । डॉ. भुषण भगवान बढेकर DCH ग्रामीण रुग्णालय, वडगावमावळ जि. 
पुणे 

२६ । डॉ. पटेल समीर अहेमद सौद अहेमद DCH जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद. 

खान 

२७ | डा. रविंद्र शंकर राठोड DCH ग्रामीण रुग्णालय, वळसंग, जि. 
सोलापूर 

२८ | डा. संदेश नरेश आगळे DA उपजिल्हा रुग्णालय, शिरपूर येथे 
अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱी 
यांचे जागी 

२९ । डॉ. सोनाली पांडुरंग बनसोड DA डागा Al रुग्णालय, नागपूर 

३० | डा. संजय व्यंकटराव टेकाळे DA स्री रुग्णालय, लातूर 

३१ । ST. अमित रमाकांत बनशोळकोकर D Ortho उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर जि. 
सोलापूर 

३२ | डॉ. अनिल साहेबराव बिऱ्हाडे D Ortho जिल्हा रुग्णालय, औंध पुणे 

३३ | डा. सचिन सुरेड चपलवार D Ortho जिल्हा रुग्णालय अक्कलकोट, जि. 
सोलापूर 

३४ । डॉ. काझी रिजवनोदिन मिशबहोदिन D Ortho जिल्हा रुग्णालय, परभणी 

३५ । डा. विजय तुकाराम मनोरे D Ortho SIA केअर युनिट गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 

३६ | डॉ. एकनाथ ज्ञानेश्वर नवसागरे D Ortho SIA केअर युनिट, अजिठा जि. 
औरंगाबाद 

३७ । डॉ. कौझी जुवेरा नाजनीन रझीउदिन DTMD जिल्हा रुग्णालय, परभणी 

३८ | डा झारदा चितामणी मोरमारे DPB जिल्हा रुग्णालय अलिबाग, 
जि.रायगड. 

३९ । डाविनायक वामनराव Cagis DCH ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव, जि. पुणे 
(FRU) 

४० | Sl AAS बबनराव गाडेकर DA STAT केअर युनिट, इगतपुरी, 


जि. नाशिक 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 
४१ | डा. बालाप्रसाद किडानराव चौरे DGO जिल्हा रूग्णालय, पालघर 
४२ । डानिशझांत अरविंद काळे DGO उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तीजापूर जि. 
अकोला 
४३ | ST WTA नारायणराव पितळे DGO ग्रामीण रुग्णालय, देवणी जि. लातूर 
प्रपत्र-ब 
अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
शि डॉ. पानसरे गणेडकुमार गोरक्षनाथ MD विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 
Radiology 
२ | डा. जाधव asial महादेव MD सामान्य रुग्णालय, ART भाईदर. 
Radiology 
३ | डा. सुमित सोपान पाल MSs सामान्य रुग्णालय, गोंदिया 
Orthopedics 
8 । ST. अभिजीतकुमार भीमराव MS उपजिल्हा रुग्णालय, मुतिजापूर जि. 
चारथळ Orthopedics | अकोला 
५ | डॉ. गौरव सुरेश पवार MS जिल्हा रुग्णालय, सातारा 
Orthopedics 
& । ST. परिक्षीत प्रभाकर चकोले MS जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली 
Orthopedics 
७ | ST. भर्वेश भरत रणजितकुमार NS उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली जि. भंडारा 
Opthalmology 
८ | डॉ. कल्पना शिवसिग इंगळे NS अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, 
Opthalmology सामान्य रुग्णालय खामगांव 
९ । डा. राधेशाम धरमदास पाचे MD जिल्हा रुग्णालय, Tear 
Medicine 
ia o | डा. चव्हाण विनोद रामहरी MD स्री रुग्णालय, नंदुरबार. 
Anesthesia 
णी १ । डा. नरेश सुरेश येरणे MD उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडा जि. गोंदिया 
Anesthesia 
१२ | डा. पाटील निलेश नामदेव MD उपजिल्हा रुग्णालय कवठेमहांकाळ, 
Anesthesia सांगली (FRU) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
१३ | ST. शिदे मनोजकुमार दिलीपराव MD ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड, जि 
Anesthesia अहमदनगर 
१४ | डॉ. धायकर रामप्रसाद पुजा MD ग्रामीण रुग्णालय, टाकळी ढोकेश्वर 
Anesthesia | जि. अहमदनगर 
१५ | ST. लोणारे सुशिम तुकारामजी MD उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा जि. चंद्रपूर 
Anesthesia 
१६ | ST. बोधमवाड सुनिल नारायणराव MD ग्रामीण रुग्णालय, इगतपूरी जि. नाशिक 
Anesthesia 
१७ | डॉ. पाडवी निशांत शांकर MD जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे अनधिकृत 
Anesthesia | गैरहजर वैद्यकीय अधिकारी यांचे जागी 
१८ | डा. पडवळ प्रसेनजित शिवाजी MD उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर जि. 
Anesthesia उस्मानाबाद 
१९ | डा. मेघराज पुरुषोत्तम पुराम MD PSM । जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा 
२० | डा. बेंद्रे विशाल गंगाराम MD PSM सहायक संचालक (कुष्ठरोग) कार्यालय, 
औरंगाबाद 
२१ | SI. सुनिल कुंडलिक चव्हाण MD PSM | तालुका आरोग्य अधिकारी कराड, जि. 
सातारा 
२२ | डा. टकले समीर रामचंद्र MD PSM । जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
२३ | डॉ. रविकांत सिंग MD PSM । जिल्हा क्षयरोग केंद्र, नागपूर 
२४ | डॉ. कांचन बाबुराव टेभूर्ण ॥॥95॥॥ | जिल्हा क्षयरोग केंद्र, चंद्रपूर 
२५ | डॉ. घाडगे नंदकिशोर दत्तात्रय MD PSM) | तालुका आरोग्य अधिकारी लोहारा, जि. 
उस्मानाबाद 
२६ | डॉ. राजाभाऊ सोनाजी बुट्टे MD PSM | तालुका आरोग्य अधिकारी मुदखेड जि. 
नांदेड 
२७ | डा. तृप्ती मनोहरराव चव्हाण MD PSM | जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद. 
२८ | डा. दिपक वसंतराव साळुंखे MD PSM सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व 
ज. रोग) कार्यालय, पुणे-१ 
२९ | डा. नंदकुमार सदाशिव नेहेरकर MD PSM | तालुका आरोग्य अधिकारी, उमरगा जि 
उस्मानाबाद 
३० | डा. hs सचिन सदाशिवराव ॥॥॥5॥॥ | तालुका आरोग्य अधिकारी, मंठा जि. 
जालना 
३१ | डा. घोडीचोर Hater माणिकराव M.S. उपजिल्हा रुग्णालय, साकोली जि. भंडारा 
Surgery 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
३२ | डॉ. पाटील बालाजी मारोतराव M.S. जिल्हा रुग्णालय, औंध, पुणे 
Surgery 
३३ | डॉ. कराड विठ्ठल संतराम M.D. जिल्हा रुग्णालय, बीड 
Forensic 
Medicine 
३४ | ST. अवसरे राष्ट्रपाल दत्तात्रय M.D. जिल्हा रुग्णालय, नांदेड 
Forensic 
Medicine 
३५ | डा. जांबेकर सुभाष रत्नाजी M.D. उपजिल्हा रुग्णालय, धारणी जि. अमरावती 
Pathology 
३६ | डा. सगरे नितीन हनमंतराव M.D. जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 
Pathology 
३७ | डा. खंदारे रमेश दगडोबा D.P.H. जिल्हा रुग्णालय, परभणी. 
३८ | डॉ. बनसोडे अभिजित लालासाहेब M.D.PSM | तालुका आरोग्य अधिकारी, औसा जि.लातूर 
३९ | डॉ. सुरज शिवाजी कोठावळे M.D. उप जिल्हा रुग्णालय, केज जि. बीड 
Respiratory 
Medicine 
४० | डा सुहास बाबुराव मानापुरे MS. जिल्हा सामान्य रूग्णालय, वर्धा 
General 
Surgery 
४१ | डॉ. बालाजी अंबादास कदम M.D. ग्रामीण रुग्णालय, चाकण जि. पुणे 
Anesthesia 
४२ | डा. राजेश नामदेव इंगळे DOMS नेत्र कार्यक्रम, स्री रुग्णालय, अकोला. 
४३ | डॉ. आशिष राजकुमार नाईक M.D. ग्रामीण रुग्णालय, Bes, जि. गोंदिया 
Gynecology 
४४ | ST. संभाजी माधवराव कदम MS. उपजिल्हा रुग्णालय, वसमत, जि. हिंगोली. 
General 
Surgery 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


प्रपत्र - क 
अ.क्र TH अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर अंशत: बदल करुन सुधारित पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
डा. आशिषकुमार राजेंद्र पाटणी DA. प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे 
डा. निखिल शोषराव पुजारी M.D.PSM । तालुका आरोग्य अधिकारी पाथरी जि परभणी 
डॉ. जास्मीन दौलासाहेब मुलाणी M.D. वैद्यकोय अधिकारी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
Biochemistry | 4 प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीनंतर रुजू न झाल्यास संबंधित 
वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात 
येईल. 


३. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येच) विहीत काळावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र- 
अ*, प्रपत्र-“ब” व प्रपत्र-“क” मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा 
न केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


४. वाचा येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या आयुक्तालयाच्या प्रस्तावातील पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या आदेशान्वये सुधारीत पदस्थापना 
देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे परीक्षा अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या 
स्तरावरुन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता विचारात घेवून ७ दिवसाच्या आत तात्पुरती पदस्थापना 
देण्यात यावी. तसेच, सदर वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
झाल्यानंतर आयुक्तालयाने त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेचा प्रस्ताव विनाविलंब शासनास सादर करावा. 


५. या आदेशान्वये देण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये दुहेरी पदस्थापना, पद रिक्‍त नसणे इ. 
कारणामुळे वैद्यकीय अधिकारी यांना रुजू करुन घेण्यास अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस २०२२/प्र.क्र.२३९ /सेवा-३ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ यांनी त्यांच्या मंडळांतर्गत अन्यत्र रिक्‍त जागेवर पदस्थापना द्यावी व 
कार्योत्तर मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१०२०५६०२८४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


5 A N J A Y Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f0 


bc13ac253742cc3f97488b07¢83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1 EAC848EB66AA47BB931E6 
668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518C 


DAGALE — zcnmnprcrcuerens 
(सं. धों. डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) सह संचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) उप संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपुर . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) ud संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


